महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ 
मधील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय बदली- 
शिक्षण उपसंचालक व समकक्ष 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली ३१२१ /प्र.क्र.२२१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २१ डिसेंबर, २०२१ 


शासन sear : 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील HSA ४(४(दोन) व 


कलम ४(५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ 


प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने त्यांच्या 


नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
क्र. सध्याचे कार्यालय 
[fi] २ ३ [Se 
१ | at. सत्यवान धर्मा सोनवणे, विभागीय सचिव, माध्यमिक व| प्रशासकीय 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, उच्च माध्यमिक विभागीय कारणास्तव रिक्‍त 
कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर. शिक्षण मंडळ, कोल्हापूर पदावर 
२. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 


जाऊ नये. बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या 


कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या 
आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, 


याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली 3929 /प्र.क्र.२२१ /प्रशा-२ 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२११२२११८४२२७१०२१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by DEEPAK VAY SHELAR 


Digi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st ht 


2.5.4.20=a8b4d56939f92ca00d0f1036f37e5c0743e0f0aea72b2f23cc46d59 
45ab37d69, 


SHELAR ie Soe ee nl 
(दीपक शोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) सर्व शिक्षण संचालक. 

३) विभागीय अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळकोल्हापूर , 

४) संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६) संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 
प्रत माहितीस्तव 


१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 

२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

३) सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


